RNINo . MAHBIL / 2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - ३४ ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ३४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक न.पा. / आरआर -५४६ / २०२१ .--- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ मधील कलम ५१ व 
३४१ - ब १ मधील तरतुदींनुसार यामध्ये आणखी सुधारणा करणेकरिता महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र , दिनांक १३ डिसेंबर २००६ अन्वये व व 
मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील क्रमांक नप -२०१६ / प्र . क्र . ४० / का . - ६ , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . अभिजीत चौधरी , जिल्हाधिकारी , सांगली या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , शिराळा नगरपंचायतीच्या दिनांक 
२१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


पद 


१ 


२ 


३ 


१ 


प्रतिभा बजरंग पवार 


अध्यक्ष 


डॉ . अभिजीत चौधरी , 
जिल्हाधिकारी , सांगली . 


सांगली , १७ नोव्हेंबर २०२१ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. NP / Election / RR - 546 / 2021. — The provisions contained in the Sections 51 and 341 - B - 1 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 with amendment 
in Maharashtra Government Gazette , dated 13th December 2006 and in exercise of the powers conferred 
on me by State Election Commissioner , Maharashtra , Mumbai vide his order No. NP - 2016 / pra.kra . 40 / 
ka - 6 , dated 18th October 2016 , I , Dr. Abhijeet Choudhari , Collector of Sangli , hereby declared that 
in special meeting held on 21st October 2021 following Candidate are elected as Shirala Nagarpanchayat 
President . 


( 
१ 
) 


एच -२८८ , भाग एक - अ ( असा . ) पु.वि.पु. - ३४ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी , २३ नोव्हेंबर २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 

अ 


Schedule 


Sr. No. 

1 


Name of Candidate 

2 


Designation 

3 


1 


Pratibha Bajrang Pawar 


President 


Dr. ABHIJEET CHOUDHARI , 

Collector , Sangli . 


Sangli , 17th November 2021 . 


आदेश 


क्रमांक कार्या -११ / नपा / उपनगराध्यक्ष / आरआर -३४० / क / २०२१ .-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे 
कलम ५१ - अ चे पोट - कलम ( ४ ) मधील तरतुदीन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , राहुल रेखावार , जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर , या प्रकटनाद्वारे 
असे जाहीर करतो की , कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी नगरपरिषदेच्या यापुढे नमूद केलेल्या दिनांकास घेणेत आलेल्या विशेष सभेमध्ये संबंधित 
नगरसेवक हे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आल्याचे जाहीर करणेत आले आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नवनिर्वाचित उपनगराध्यक्षांचे नाव 


विशेष सभा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


हुपरी नगरपरिषद 


वाईंगडे राजाभाऊ पांडूरंग 


१-११-२०२१ 


राहुल रेखावार , 


जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ८ नोव्हेंबर २०२१ . 


ORDER 


क्रमांक कार्या -११ / नपा / उपनगराध्यक्ष / आरआर -३४० / क / २०२१.- In exercise of the powers conferred on me vide the 
provisions contained in Section 51 - A , sub - section ( 4 ) of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 . 

1 , Rahul Rekhawar , the Collector of Kolhapur , hereby publish the name of the Person who have been 
elected as the Vice - President of Hupari Municipal Council held on date mentioned therein . 


) 


Schedule 


Sr. No. 


1 


Name of the 
Municipal Council 

2 
Hupari Municipal Council 


Name of the 

Date of 
Vice - President 

Special Meeting 
3 

4 
Waingade Rajabhau Pandurang 1-11-2021 


1 


RAHUL REKHAWAR , 

Collector , Kolhapur . 


Kolhapur , 8th November 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


- 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


